सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापना 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १५ ] 


गुरुवार, दिनांक १४ एप्रिल २०१६ : चैत्र २५ , शके १९३८ 


[ किंमत : १८ रुपये ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे | भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार-ब व 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ३४५ 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

३५५ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन. एस . सराफ , 
चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 
असत्या . 


वाचा :- श्रीमती एन . एस . सराफ , चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, नांदेड यांचे पत्र जा . क्र . ५०२/ २०१६, दि . ०२/ ०२/ २०१६, सोबत 
विहीत नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


क्र . ब- २ (१ ) / ११३५ / २०१६.- श्रीमती एन. एस . सराफ , चौथे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ४/०२/ २०१६ ते ६/०२/ २०१६ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे 
दिनांक ०७/ ०२ / २०१६ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा, दिनांक ०३/ ०२/ २०१६ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०८ /०२/ २०१६ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 


चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 
दिनांक ०४/०२/ २०१६ ते ०६/ ०२/२०१६ या कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक 
काम पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांनी पहावे 
दिनांक ०७/ ०२/२०१६ रोजीचे जरुरी व तात्कालीक काम सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांनी पहावे . 
नांदेड :- ०३ फेब्रुवारी , २०१६ . 

ए. एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड 


येते. 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन .एस. सराफ , चौथे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


औ . भाग १ - १५ 


३४५ 


३४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ एप्रिल २०१६ : चैत्र २५ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 

रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २०/ ०२/ २०१६ रोजीच्या 
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 


येते . 


वाचा :- १ . श्रीमती एन . एस . सराफ , चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे पत्र जा . क्र . ६०७/ २०१६, दि . ०८ / ०२/ २०१६ , 
सोबत विहीत नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

२ . त्यांचे पत्र जा . क्र . ६२६/ २०१६ , दिनांक ०८ / ०२/ २०१६ व त्यावरील 
आदेश . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डी . जी . कांबळे दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . जी . कांबळे दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसते तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


आदेश 


क्र . ब- २ (१ ) / १३०२/ २०१६ .- श्रीमती एन. एस . सराफ , चौथे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ०९ /०२/ २०१६ ते १२/०२/ २०१६ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे 
दिनांक १४/०२/ २०१६ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा , दिनांक १३/ ०२/ २०१६ 
रोजीच्या लोकन्यायालयातील कर्तव्यावर हजर राहण्याच्या अटीस अधिन 
राहून, दिनांक ०८ /०२/ २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , भोकर यांचे उपरोक्त कालावधीतील 
जरुरी व तात्कालिक काम तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांनी पहावे. 
नांदेड :- ११ फेब्रुवारी , २०१६ . 

ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एन . एस . सराफ , चौथे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एन . एस . सराफ , 
चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या 
असत्या . 


वाचा :- १. श्री . डी . टी . वसावे, सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांचे पत्र जा . क्र . ७१६/ २०१६ , दि . १०/ ०२ / २०१६ , सोबत विहीत 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तत्कालीक काम सहावे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांनी पहावे . 
नांदेड :- १० फेब्रुवारी, २०१६ . 


क्र . ब- २ ( १ ) / १३१८ / २०१६ .- श्री . डी . टी . वसावे, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . १५/ ०२/ २०१६ ते १८/ ०२/ २०१६ ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ०४) दिवसांची अर्जित रजा , रजेला जोडून दिनांक 
१४/ ०२ / २०१६ व १९ / ०२ / २०१६ रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा, दिनांक १३ /०२/ 
२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २०/ ०२/ २०१६ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत 
येते . 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १, नांदेड 


३ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डी . टी . वसावे, सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . टी . वसावे, सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा :- १. श्री . डी . जी . कांबळे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
भोकर यांचे पत्र जा . क्र . ५७/ २०१६ , दि . ०९ / ०२/ २०१६, सोबत विहीत 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


क्र . ब -२ ( १ ) / १३१७/ २०१६.- श्री . डी . जी . कांबळे दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दि . १५ /०२/ २०१६ ते १८ /०२/ २०१६ ( दोन्ही दिवस धरुन ) 
या एकूण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेला जोडून दिनांक १४/ ०२/ 
२०१६ व १९ / ०२/ २०१६ रोजी सुट्टयांचा फायदा , दिनांक १३ / ०२/ २०१६ 


सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे उपरोक्त कालावधीत 
जरुरी व तात्कालिक काम दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी 
पहावे. 
नांदेड : - ११ फेब्रुवारी, २०१६ . 

ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ एप्रिल २०१६ : चैत्र २५ , शके १९३८ 

३४७ 
श्री . आर . एन . बारड , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना पुर्वीच्याच 

पदावर नेमण्यात येईल . 
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

श्री . आर. एन . बारड , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
वाचा :- १. श्री . व्ही . बी . मुल्ला दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 

दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
देगलूर यांचे पत्र जा . क्र . १५७/ २०१६, दि . २२ /०१/ २०१६ , सोबत विहीत 

तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

श्री . आर. एन. बारड, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीचेत्यांचेन्यायालयाचा 
२. त्यांचे कर्तव्यावर रुजू होणेबाबतचे पत्र जा . क्र . २४५/ २०१६ दिनांक 

कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ०७/ २०१५ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
१०/ ०२/ २०१६ व सोबत वैद्यकीय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश . 

ठेवण्यात येईल . 
आदेश 

जिल्हा व सत्र न्यायालय , लातूर 
क्र . ब- २ ( १) / १३१९/ २०१६.- श्री . व्ही . बी . मुल्ला दिवाणी न्यायाधीश , 

नांदेड :- १२ फेब्रुवारी, २०१६ . 
कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ६१ अन्वये दि . २७/०१/ २०१६ ते दि . ०९ /०२/ २०१६ पर्यंत 

व्ही . डी . डोगरे , 
( दोन्ही दिवस धरुन ) एकूण ( १४ ) दिवसांची परावर्तीत रजा, दिनांक २६/ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
०१/ २०१६ रोजीच्या ध्वजारोहण कार्यक्रमानंतरपासून ते दिनांक १०/ ०२/ 
२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . बी . मुल्ला दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , देगलूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ३७ ( ३ ) अन्वये 
खालील 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . बी . मुल्ला दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देगलूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


आदेश 


नांदेड :- ११ फेब्रुवारी , २०१६ . 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड 


क्र . २०१६/ गृहशाखा/दंडविभाग/ कावी- १२५: - औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हयात 
( १) दिनांक १९/ ०२/ २०१६ रोजी पासुन शिवजयंती उत्सव सण ( तारखेप्रमाणे ) 
साजरा करण्यात येणार आहे . ( २) दिनांक २१/ ०२/ २०१६ ते दिनांक २३ / 
०२ / २०१६ पावेतो पो . स्टे . खुलताबाद येथे गिरीजा देवी यात्रा भरणार आहे. 
सदर यात्रेत भाविकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असून योग्य तो पोलीस 
बंदोबस्त पुरविला जातो. (३ ) इयत्ता १२ वी च्या परीक्षा दिनांक १८/ ०२/ 
२०१६ रोजी पासून ते २९ /०३/ २०१६ पर्यंत होणार आहे . ( ४) दिनांक २२/ 
०२/ २०१६ रोजी ते दिनांक २३/ ०२/ २०१६ रोजी पोलीस ठाणे गंगापूर हद्दीत 
दुष्काळ ग्रस्त परिस्थिती व पिण्याचे पाण्याचा प्रश्न असल्याने गंगापूर 
नांदुर- मध्यमेश्वर कालव्यातुन अनाधिकृतपणे मोटारीव्दारे पाणी उपसा चालु 
करण्यात येत असल्याने सदर मोटारी पोलीस बंदोबस्तात काढण्यात येणार 
आहे . 


६ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०१/ २०१५ , दि . २१ / ७/ २०१५ . 

२. श्री . आर. एन. बारड , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, निलंगा 
यांची दिनांक १५/ २/ २०१६ ते १८/ ०२/ २०१६ पर्यतची (०४ ) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३. अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हयात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये तसेच 
कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती आबाधित राहावी म्हणून पोलीस अधिक्षक 
ग्रामिण यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक जिविशा/ औ/ कावसू-/३७/(१ ) ( ३) २०१६ 
३६८ दिनांक १२/०२/ २०१६ अन्वये मुबंई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम 
३७ ( १) आणि ३७ ( ३) चे लागू करणे बाबत विनंती केली आहे . 


आदेश 


क्र . काव्यवि( प्रशा )/ ६९० / २०१६.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे श्री . 
आर . एन . बारड , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा यांची दिनांक 
१५/ ०२/ २०१६ ते १८ / ०२/ २०१६ पर्यतची ( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा , 
रजेच्या पुढे दिनांक १९/ ०२/ २०१६ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती 
निमित्त असलेल्या सुट्टीचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना 
दिनांक १४/ ०२/ २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २० / 
०२/ २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचे कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


आणि त्या अर्थी, अशा विविध कारणामुळे औरंगाबाद ( ग्रामीण) जिल्हयात 
सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . निधि पांडेय , 
जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद 
ग्रामीण जिल्हयात शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ती व्यतीरिक्त अन्य 
कोणत्याही ठिकाणी त्यांच्याजवळपास कोणतीही व्यक्ती , 


३४८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ एप्रिल २०१६ : चैत्र २५ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
१. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , सोटा , 

तलवारी , भाले , दंडे, बंदुका , रिव्हाल्वर , सुरे , काट्या , किंवा 
शाररिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही 

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ३७ ( ३ ) अन्वये 
२. कोणताही क्षार, द्रव्यपदार्थ, दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 

खालील 
जवळ बाळगणार नाही. 
३ . दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा प्रर्वतक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 

आदेश 
किंवा निकॉस्टि द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ 
बाळगणार नाही,किंवा वाहून नेता येणार नाही. तसेच क्षेपणास्त्रे 

क्र . २०१६ / गृहशाखा/ दंडविभाग/ कावी-८८ :- औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हयात 
सोडावयाची किंवा फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार 

( १ ) दिनांक ०२/ ०२ / २०१६ रोजी जयाजीराव सुर्यवंशी अध्यक्ष अन्नदाता 
नाही किंवा तयार करणार नाही . 

शेतकरी संघटना औरंगाबाद व पैठण तालुक्यातील शेतकरी हे आपेगाव 
४ . कोणत्याही व्यक्तिच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून देखाव्याच्या 

हिरडपुरी बंधाऱ्यामध्ये त्वरीत पाणी सोडण्यात यावे अन्यथा तालुक्यातील 
उद्येशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा जाहीरपणे 

शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन औरंगाबादला करण्यात येणारा पाणी पुरवठा 
किंवा प्रक्षोभक किंवा जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार नाहीत . खंडित करणार असल्याचेनिवेदन प्राप्त झालेले आहे . 
प्रतिमा अथवा प्रते किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन करणार नाही . 

औरंगाबाद ग्रामिण जिल्हयात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये तसेच 
जाहीरपणे घोषणा देणार नाही , गाणे किंवा त्यांचेध्वनीमुळे सार्वजनिक 

कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती आबाधित राहावी म्हणून पोलीस अधिक्षक 
शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही. 

ग्रामीण यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक जिविशा/ औ/ कावसू -/ ३७/( १) ( ३) २०१६ 
अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास 

दिनांक ०१/ ०२/ २०१६ अन्वये मुबंई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ 
धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याशी सुरक्षितता धोक्यात येईल 
किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृती उलथवून टाकण्याची 

( १ ) आणि ३७ (३ ) चे लागू करणे बाबत विनंती केली आहे . 
प्रवृती दिसून येत असेल अशी आवेशपुर्ण भाषणे करु नये , अगर 

आणि त्या अर्थी, अशा विविध कारणामुळे औरंगाबाद ( ग्रामीण ) जिल्हयात 
सोंग अगर हावभाव करु नये, आणि अशी चित्रे , चिन्हे , फलक 

सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी 
किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करु नये त्यांचे 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३ ) अन्वये 
प्रदर्शन करु नयेकिंवा त्यांचा किंवा जनतेत प्रसार करु नये.तसेच 
आणखी असे ही आदेशीत करीत आहे की , संपूर्ण औरंगाबाद 

मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . निधि पांडेय , 
ग्रामीण जिल्हयात पांच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक 

जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद 
ठिकाणी एकत्र जमण्यास निदर्शने , धरणे , मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास 

ग्रामीण जिल्हयात शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ती व्यतीरिक्त अन्य 
मनाई करण्याचा आदेश देत आहे . 

कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांच्याजवळपास कोणतीही व्यक्ती , 
हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी 

१ . सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , सोटा , 
विवाह , अंत्ययात्रा, धार्मीक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 

तलवारी , भाले , दंडे, बंदुका, रिव्हाल्वर , सुरे , काट्या , किंवा 
विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही . 

शाररिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही 
अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पांच पेक्षा जास्त 
जमण्यासाठी , सभा , मिरवणूका, मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 

वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हयातील ( ग्रामीण ) जिल्हा पोलीस अधिक्षक , 

२. कोणताही क्षार , द्रव्यपदार्थ, दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 
आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामिण ) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत केलेल्या 

जवळ बाळगणार नाही . 
इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 

हा आदेश औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हयाच्या हद्दीत पावेतो दिनांक १७/०२/ ३ . दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा प्रर्वतक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 
२०१६ चे ०० .०० वाजे पासून ते दिनांक २९ / ०२/ २०१६ चे २४ .०० वाजेपर्यंत 

किंवा निकॉस्टि द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ 
अमंलात राहतील . 

बाळगणार नाही ,किंवा वाहून नेता येणार नाही. तसेच क्षेपणास्त्रे 
__ हा आदेश दिनांक १३/ ०२/ २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 

सोडावयाची किंवा फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार 
पारीत करण्यात आलेला आहे . 

नाही किंवा तयार करणार नाही . 
डॉ . निधि पांडेय , ४ . कोणत्याही व्यक्तिच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून देखाव्याच्या 
जिल्हादंडाधिकारी , औरंगाबाद . 

उद्येशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा जाहीरपणे 
औरंगाबाद , १३ फेब्रुवारी , २०१६ . 

किंवा प्रक्षोभक किंवा जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार नाहीत . 
प्रतिमा अथवा प्रते किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन करणार नाही . 


५ . जाहीरपणे घोषणा देणार नाही, गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक 

शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही . 


३४९ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ एप्रिल २०१६ : चैत्र २५ , शके १९३८ 
६ . अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमता यास जमण्यासाठी , सभा , मिरवणूका , मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 

धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याशी सुरक्षितता धोक्यात येईल परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हयातील ( ग्रामीण) जिल्हा पोलीस अधिक्षक , 
किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृती उलथवून टाकण्याची आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामिण) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत केलेल्या 
प्रवृती दिसून येत असेल अशी आवेशपुर्ण भाषणे करु नये, अगर इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 
सोंग अगर हावभाव करु नये , आणि अशी चित्रे , चिन्हे , फलक 
किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करु नये त्यांचे 

___ हा आदेश औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हयाच्या हद्दीत पावेतो दिनांक ०२/०२/ 
प्रदर्शन करु नयेकिंवा त्यांचा किंवा जनतेत प्रसार करु नये. तसेच 

२१६ चे ०० . ०० वाजे पासून ते दिनांक १६/ ०२/ २१६ चे २४. ०० वाजेपर्यंत 

अमंलात राहतील . 
आणखी असे ही आदेशीत करीत आहे की , संपूर्ण औरंगाबाद 
ग्रामीण जिल्हयात पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक 

हा आदेश दिनांक ०२/ ०२/ २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
ठिकाणी एकत्र जमण्यास निदर्शने , धरणे, मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास 

पारीत करण्यात आलेला आहे . 
मनाई करण्याचा आदेश देत आहे . 

डॉ . निधि पांडेय , 
हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी 

जिल्हदंडाधिकारी, औरंगाबाद . 
विवाह , अंत्ययात्रा, धार्मीक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 
विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही. 

औरंगाबाद , १३ फेब्रुवारी , २०१५ . 
अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच पेक्षा जास्त 


आदेश 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक यांजकडून 
वाचावे : - १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम 
१९६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह ) 

२) महाराष्ट्र शासन अधिसुचना नं . सीएसएल -१०८६/सीआर १४/ १५ 
सी , दिनांक २१ / ३/ १९८६ 

३ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . वसूली/ बी - १ / सरचार्ज/ ८५ 
दि . ६/ ११ / १९८५ 

४ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लक्ष्मी अर्बन को - ऑप. बँक लि . लातूर 
यांचे दि . ०१/०१/ २०१६ चे पत्र . 


क्र . ना .बँका/ डी - ४/ लक्षी अ.बँक / क - १५६/ अधि ./ १६६/ २०१६ : - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , सुनिल पवार , अपर आयुक्त 
व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये 
लक्ष्मी अर्बन को - ऑप . बँक लि . लातूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९१ 
अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुली 
बाबत करावयाच्या कार्यवाही पुरती कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे 
नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन राहुन दि . ३१/ १२/ 
२०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अ . क्र . अधिकाऱ्याचेनांव 
१ . श्री . महेश बाहुबली कोराळे . 
२. श्री . अनिल वसंतराव कदम . 


वसुली अधिकारी 


लातूर , उस्मानाबाद , नांदेड , 


अधिकारी 
अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


परभणी व बीड 


अटी: 


१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० 
चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार कर्जवसूलीची 
कार्यवाही करावी . 


५ ) आपले पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर 
करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 

६) प्रस्तुत प्राधिकृत वसूली अधिकाऱ्यांची बदली/ सेवानिवृत्त / मृत्यु झाल्यास 
प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपूष्टात येतील अथवा बँक व्यवस्थापनाने 
अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार 
काढून घेण्यात येतील . 


२) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये वसूली दाखल्यांची 
अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


३ ) प्रतिमाह विहीत नमुन्यात वसूलीची माहिती या कार्यालयास सादर 
करावी . 


७ ) प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचे 
निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यांत येतील. 


४) नियमानुसार सरचार्ज गणना करुन कोषागारात भरणा करण्यात 
यावा . 


( सुनिल पवार ) 
अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे . 


३५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ एप्रिल २०१६ : चैत्र २५ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


१० 


उप विभागीय अधिकारी कार्यालय , पैठण- फुलंब्री , मुख्यालय- औरंगाबाद 

पत्ता :- एस. टी . वर्कशॉपसमोर , मुकुंदवाडी , औरंगाबाद 


अनुसूचि 


४७ 


९ 


बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र 
मौजे चिंचोली, ता . पैठण , जि . औरंगाबाद 
अ .क्र . गट नं . | हेक्टर 

आर 

३ .१४ 
४८ 

१.२६ 
| ३ | ४९ । ४.५२ 
| ४ । ५० । ४.९८ । 
| ५ । ५१ । ४.५७ - 
| ६ । ५५ । ७. ८२ । 
| ७ ५६ । २. ५२ । 
५७ ५.०० 

१. ४० 
८ .९६ 
१० . ७९ 
७ . ४३ 
० .०३ 

६ .०६ 
१५ 

१२. ६४ 
१६ ६५ ११.९९ 
१७ । ६६ । १०.५९ | 

७६ १.६१ 
७८ ।___ ० .०२ 
७९ ० . ७७ 

८० २ . ७७ 
२२ । ८१/ १ १ . ६३ 
२३ । ८१ / २ । १. ४८ 

एकुण १११ . ९८ 


१० 


५९ 


६२ 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ चे कलम ३२ ( १ ) 

प्रसिध्दी 
क्रमांक २०१४ / भूसंपादन/बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र/ सीआर - १/ ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ ( सन - १९६२ चा महाराष्ट्र 
तीन ) याच्या कलम १ पोट कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार -ब दिनांक डिसेंबर २०१२, २० - २६ 
२०१२ पृ.क्र . ( ५ ते ४५) (मराठीत ) वर प्रसिध्द करण्यात आलेली, सदरील 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१२ ची शासकीय अधिसूचना , उद्योग , उर्जा व 
कामगार विभाग , क्रमांक आयडीसी - २०१२/ ( ४४ )/ उद्योग- १४ अन्वये उक्त 
अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे , त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित 
निर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात प्रकरण ६ च्या तारखेस ती अंमलात 
येतील, असे महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिलेले आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचेप्रकरण ६ या क्षेत्रात लागू 
करण्यात आले आहे . त्यासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनी 
समाविष्ट आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये त्या 
क्षेत्रात उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण सहा लागू करण्यात आले आहे 
आणि त्या क्षेत्रातील जमिन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास 
( यापुढे उल्लेख “ महामंडळ असा केला आहे ) औद्योगिक किंवा उपरोक्त 
अधिनियमाच्या उद्दिष्टाच्या परिपुर्तीसाठी संपादन करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र 
शासनास प्रदान केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २ , खंड ( क ) अन्वये 
काढण्यात आलेली दिनांक ३०/ ११/ २०१२ ची शासकीय अधिसुचना उद्योग , 
उर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी - २०१२/( ४४ )/ उद्योग -१४ ही 
द्वारे राज्य शासनाने , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास नियम १९६२ यांच्या 
नियम २८ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या उक्त अधिनियमाचे 
कलम ३२ , कलम ३३ पोट कलम ( २ ) कलम ३६ व कलम ३८ खालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांनी कामे पार पाडण्यासाठी तसेच दिनांक १८/ ११/ २०१३ ची 
शासन , उद्योग , उर्जा व कामगार विभागाचे पत्र क्र . आयडीसी २०१२ / 
प्र. क्र .४३९ / उद्योग - १४ ही द्वारे उप विभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन 
अधिकारी पैठण- फुलंब्री, मुख्यालय- औरंगाबाद यांची विशेषरित्या नेमणुक 
केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, भुसंपादन अधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी , 
पैठण- फुलंब्री, मुख्यालय - औरंगाबाद यांचे असे मत झालेले आहे की , सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्टातील जमिनी या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ 
करीता औद्योगिक क्षेत्राकरिता भुसंपादन करणे आवश्यक आहे . जमिन 
मालकांनी व हितसंबंध असणाऱ्यांनी दाखविलेल्या कारणांचा विचार करुन , 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ कलम ३२ ( २) अन्वये सदर 
जमिनी संपादन करण्याचा निर्णय उप विभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन 
अधिकारी पैठण-फुलंब्री , मुख्यालय - औरंगाबाद यांनी घेतला आहे . 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ चे 
कलम ३२ (१ ) अधिकारांचा वापर करुन , सदरहू जमिनी उपरोक्त कारणांसाठी 
म्हणजे औद्योगिक क्षेत्राकरिता संपादन केलेल्या असल्याबद्दलची ही नोटीस 
उप विभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी पैठण-फुलंब्री, मुख्यालय 
औरंगाबाद हे प्रसिध्द करीत आहेत . सदर अधिसूचना ही जिल्हाधिकारी 
औरंगाबाद यांचे www. aurangabad. nic .in या संकेत स्थळावर प्रसिध्द 
करण्यात आलेली आहे . 


६४ 


बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र 
मौजे जांभळी , ता . पैठण, जि . औरंगाबाद 


___ १८ 


१. ७९ 


४१ 


४३ 


अ. क्र .| गट नं . | हेक्टर 

आर 

१ . ६६ 
__ १९ १. ५५ 

२० 
२१ १ .८७ 
२२ 

२ .६५ 

५ .८२ 
२९ १ .३२ 
३० १ .८० 

३१ २ .८७ 
१० ३२ १.४९ 

११ ३३ ० .०२ 
| १२ । ३४ । १.५५ । 

३५ 

। ५ .३६ 
३६ । 

८ .८७ 
१५ ३८ । १ . ६२ 


arrousvor| 


२३ 


अ . क्र . गट नं . | हेक्टर 

आर 
| १६ । ३९ । १ . १० 
१७ ४० १.४० 

१ . ७९ 
४२ १.२१ 

२.६२ 

० . ०४ 
४५ १ .८६ 

३ . २९ 

१.१३ 
४८ ३. २९ 

२. २० 
- yo 

५ .४३ 
___ ५१ ६. २२ 
२९ ५२ ६ . ३८ 
३० ५३ । ० .९९ 


२४ 


४७ 


२५ 


२६ 


औरंगाबाद विभाग 


७८ 


५६ 


११० 


४२ 


३४पै . 
३६ 


८६ । 


३८ 


११४ 


३९ 


। ८५ | ११६ 


४० 


४७ 


०.८७ 


| ८६ 


११७ 


०.९८ 


४१ 


४८ 


५१ 


अ .क्र . गट नं . | हेक्टर 

आर 
| ३१ । ५४ । ४ .८२ 

५५ १० .२१ 

६ . ५६ 
५७ २. ४० 
५८ २. ३९ 

१० .०१ 
२ . ५३ 
१ . ११ 

२.१२ 
७१ ३ .०० 
७२ ० .०३ 

५. २४ 
४३ ७४ ६ . १५ 

७५ ५. ७४ 
७६ 

३ .९५ 
४६ ७७ ७ . ४२ 
७८ ३ .९३ 

२ . ३९ 
५ .१७ 

३. २५ 
५१ 

७ . ५८ 
८३ ५.९३ 

१० . ६२ 
२ .४७ 


| ८७ ११८ / ०.०२ 


४२ 


९3 


७३ 


५० 


५३ 


४४ 


९५ 


४५ 


| ९१ । 


१२२ 


५६ 


९३ 


५५ 


४८ 


७९ 


४९ 


५७ 


५० 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ एप्रिल २०१६ : चैत्र २५ , शके १९३८ 

३५१ 

बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र 
अ .क्र . गट नं . हेक्टर 

मौजे मेहरबान नाईकतांडा , ता . पैठण, जि . औरंगाबाद 
आर 
| ७७ | १०८ । ० .०२ 

अ . क्र . गट नं . | हेक्टर 

अ . क्र . गट नं . | हेक्टर 
१०९ ० . २० 

आर 

आर 
० . १८ 

३ . १९ 

१.२४ 
१११ ० . १८ 

४ .९४ 

__ _ ० . ७९ 
| ८१ ११२ ०. ६६ 

३७ । ३ .४२ 

८७ २ . २८ 
८२ | ११३ । २.९९ 

० .०२ 

४५ ८८ १. २९ 
३.९५ 

६ .१७ 

८९ ० . ६८ 
११५ १. १० 

४ .४१ 

०.९९ 

२ . ६१ 

४ . ३९ 
११७ ० .९८ 

६ .९४ ४९ 

१ .५६ 
११९ १.७४ ५२ ७ . ३७ 

५ .०१ 
८९ १२० 
१२० २. ५१ 

८ . ७३ ५१ 

६ .२४ 
१२१ ० .८३ 

३ . १२ ५२ 

३ . ९८ 
० .६९ 

० . ०२ 

२.९० 
१२३ ० .०२ 

४ . ९४ 

७. ७८ 
१२४पै . ७ .९२५ 

० .६४ 

९८ । ५ .९९ 
१३३ ९ .४४ 

० . ४९ 

५६ १०० । १.३६ 
१३४ ११ .३५ ५९ ० .०३ 

५ .८५ 
१३५ । २. १७ 

१.०१ 

५८ १०२ २ .०६ 
१ .१४ 
६१ ० . ४३ 

१ .५३ 
१३७ १ .८५ 
६२ ० .४९ 

६० 

३ .८२ 
१३८ । ३. २९ 

१ . १७ 

___ ० .०३ 
१०० १३९ ७. ७६ 

१. ४८ 
१४० 

१०६ 

४ . २८ 
१०१ 

९ .१३ 
__ _ १४१ 

| 
१३.०७ 

२.५५ 
१०३ १४२ २ .१४ 

६६ 

१०८ । ६ .७३ 
१०४ ___ १४३ । २ .३९ 

६७ १. १५ 

१०९ । ५ . ७१ 
१०५ १४४ १.८५ 

० .०२ 

६६ । ११० । ३ .४८ 
१०६ १४५ २. १२ 

६९ ० .६६ 

१११ । ३.४९ 
१०७ | १. ६३ 

४ . ३९ 

___ ११३ 

| ४.५१ 
१०८ १४७ २.२२ 

२.६१ 

| ६ .०९ 
१०९ १४८ १.९५ 

७० 

। ४ .०० 
| ११० | १४९ १ .८१ 

। २ .८५ 

७१ ११६ | ४. १२ 
१११ १५० ४ .७५ 

____ ० .०४ 

११७ । ४ .८५ 
११२ १५१ । ३ . ३६ 

३. ६६ 

| ४ . ०२ 
११३ १५२ ।। ३. १० 

१. ४८ 

| १.५९ 
० .०२ 

२ .२९ 
११५ १५४ १७ .१६ 

७८ 

७६ । १२२ । ४ .७८ 
११६ ___ १५५ १५ .७२ 

७९ 
__ १५६ 

१ .०७ 

७७ । १२३ पै . ५.२४ 
११७ 

१४ .६१ 
११८ १५७ । १३ . १२ 

८० १. २१ 

१२४ । ५.६८ 
२ .८७ | ३८ | ८१ । १. ७६ 

१२५ १. ३३ 
१२० १५९ ३. ७० । ३९ | ८२ । ४ .९७ ।। 

८० । १२६ 

१ .८४ 
१२१ | १० . ३५ 

८३ २ . २२ 

८१ | १२७ पै . ६ .०५ 
एकुण ४४० . ६९५ | ४१ / ८४ | ० .०२ । एकुण २४१. ५८ 


| ९७ । १३६ । १.१४ । 


५२ 


१०३ 
१०४ 
१०५ 


५३ 


८४ 


५४ 


७.७६ 


६३ 
६४ 
६५ 


६१ 
६२ 


१ . ३५ 


| १०१ / 


१०२ 


२ .६१ 


१०७ 


२ .३२ 


५६ 
५७ 
५८ 
५९ 


६५ । 


९० 


६८ 


६० 
६१ 


१४६ 


७० 


६८ 


६२ 


९४ 


७१ 
७२ 
७३ 


११४ 
११५ 


३ .०४ 


९५ 


९६ 


| ६३ / 

६४ 
६५ 
६६ 
६७ 
६८ । 


० . ९३ 
० .९२ 
० .८१ 
९ .३६ 
४ .०६ 
२ .८६ 
२ .८९ 
१०. २६ 
० . १७ 
० .१७ 
० . २४ 
० .५६ 
० . २२ 
१ .८८ 
१. ९८ 
१. ०३ 
२ . ६८ 
१. ७८ 
४. ३३ 


88 


७२ 


९७ 


७५ 


११८ 
१२० 


७६ 


| ११४ । १५३ । २.९६ 


१२१ 


१ .४६ 


पO 


७१ 
७२ 


९८ 
९९ । 
१०० 
१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ | 


७८ । 


७३ 


११९ 


१५८ 


७९ । 


७४ 


७५ 


६ .०० 


४० 


७६ 


० .२१ 


३५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ एप्रिल २०१६ : चैत्र २५ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र 
मौजे निलजगांव, ता . पैठण , 

जि औरंगाबाद 
अ . क्र . गट नं . 

हेक्टर 

आर 
२९ २ .५६ 
३० ० .०५ 

१ . ३९ 
३२ । १ .५२ 

१. ५९ 
० . ३० 
२ . २४ 

१ .५१ 
४७ २ .०४ 


३१ 


। 


४२ 


||Momsc|| 


४६ 


| १० | ४८ । २.३० । 
| ११ | ४९ । ६.४१ । 


५० 


१५. ५६ 


१५ .५६ 


| १३ | 
| १४ 


५१ । ११.४० 
५२ । ६.८९ 


४ .९० 


४ .६७ 


| १७ | ९१ । ४.५७ । 


४ .५७ 


१८ । 


२० 


१९ । ९३ । 
एकुण 


३ .४३ 
८ . ३३ 
८१ . ६६ 


OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER & LAND 
ACQUISITION OFFICER , PAITHAN -PHULAMBRI, 

H .Q .AURANGABAD 
Publication ofnotification U /S 32 ( 1 ) ofMaharashtra 

IndustrialDevelopment Act 1961 
No.2014 / SDO /LAQ /Bidkin Ind.area/CR - 1 Whereas, 
Government Notification Industries , Energy and Labour 
Department No.IDC/ 2012/( 744 )/ U -14 to IDC2012/( 44 ) U - 14 
Dated 30 /11/2012 issued under Sub -Section (3 ) of Section (1 ) 
OfMaharashtra Industrial Development Act 1961. (Mah .III 
of 1962) ( hereinafter referred to as “ The said ACT” ) and 
published in the Maharashtra Government Gazette, part IV 
B, Dated 30 /11/ 2012, December 20- 26 - 2012 on Pages ( 46 to 
80 ) the Government of Maharashtra has directed that the 
provisions of Chapter VI of the said ACT, shall take effect 
from 05 /12/2012 in the areas specified in the Schedule to the 
notification. 

And whereas , the lands mentioned in the Schedule 
hereto are situated in the areas wherein the provisions of the 
Chapter VI of the said ACT,have been taken effect as aforesaid. 

And whereas , under section 32 of the said ACT, the 
State Government is empowered to acquire lands in the areas 
to which Chapter VI of the said Act has been made applicable 
and are required for the industrial purpose of theMaharastra 
Industrial Development Corporation (here in after referred to 
as “ the Corporation ” ) or for any other purpose in furtherance 
of the objects of the said Act. 

And whereas , by Government notification in Industries, 
Energy & LabourDepartment No. IDC /2012/ (44 )U - 14 , dated 
30 / 11/ 2012 issued under Clause (C ) of the section 2 of the 
said Act, the Sub -Divisional Officer/Special Land Acquisition 
Officer, Paithan – Phulambri, H . Q . Aurangabad has been 
specifically appointed by the State Government to perform 
the functions of “ Collector” , under Section 32, 33 -(2 ), 36 and 
38 of the said ACT, delegated to him by rule 28 of the 
Maharashtra Industrial Development Act 1962. 

And Whereas, the Sub DivisionalOfficer /Special Land 
Acquisition Officer Paithan - Phulambri, H . Q . Aurangabad is 
of the opinion that the lands described in the Schedule hereto 
are required by the Corporation for development as an 
Industrial Area. 

And Whereas, after considering the cause shown by 
the owner in the said lands and by other person interested 
therein in pursuance of Sub - Section (2 ) of Section 32 of the 
Maharashtra Industrial Development Act 1961 the Sub 
DivisionalOfficer Paithan -Phulambri , H . Q . Aurangabad has 
decided to acquire the said lands in pursuance of the said 
Section 32 . 

And therefore, in exercise of the powers conferred by 
Sub Section ( 1) of the Section 32 of the Said Act, the Sub 
Divisional Officer / Land Acquisition Officer, Paithan 
Phulambri , H . Q . Aurangabad hereby publish this notification 
for acquiring the lands are mentioned hereafter. This 
notification is also published on website of Collector 
Aurangabad i.e . www .aurangabad .nic. in 


उप विभागीय अधिकारी तथा , 
भुसंपादन अधिकारी , पैठण- फुलंब्री , 

मुख्यालय- औरंगाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ एप्रिल २०१६ : चैत्र २५ , शके १९३८ 


३५३ 


H .R . 


SCHEDULE 
VILLAGE CHINCHOLI, TQ .PAITHAN , 

DIST .AURANGABAD 


Sr. Gut 
No . No. 

54 


4 .82 
10 . 21 
6 .56 


H . R . 


Sr. 


Gut 
No . 


47 


2 .40 


48 


3 . 14 
1. 26 
4 .52 


49 


4 50 4.98 
5 51 4.57 
6557 
.82 
7 56 2.52 


5 .00 


0 .02 


8 + 


8 + 140 


5 


2 .39 
10 .01 
2 .53 
1. 11 
2 . 12 
3 . 00 

0 .03 
42 735 .24 
43 74 6 .15 
44 75 5 .74 
45 76 3.95 
46 77 7 .42 
4778 3.93 
48 79 2 .39 

5 . 17 
3 .25 


| 10 | 59 | 8. 96 
11 60 10.79 
12 617 .43 
13 620 .03 
14 636 .06 
1564 12.64 
16 65 11.99 


0 .69 


0 .03 


tot 
81 t 7.58 


17 


10 . 59 


50 


76 


5 .93 


18 76 
19 | 78 
20 79 
21 80 
22 8171 


161 
0.02 
0.77 
2.77 
1.63 


53 | 84 10.62 


Sr. Gut H .R . 

No . 
| 77 108 0 .02 

109 0 .20 
110 0 . 18 
111 0 . 18 
112 0 .66 
113 

2 .91 
114 3. 95 
115 1. 10 
116 0 .87 
117 0 .98 

118 
88 119 1.74 

120 2 .51 
90 121 0 .83 

122 

123 0 .02 
| 93 | 124 P. 7.925 
| 94 133 9. 44 

134 11 .35 
135 2. 17 
136 1. 14 
137 1.85 

138 3.29 
100 139 7 .76 
101 140 9 . 13 
102 141 | 13.07 
103 142 2 .14 
104 143 2.39 
105 144 1.85 

145 2. 12 
107 146 1.63 
108 147 | 

2 .22 
148 1.95 
110 149 1.81 
111 150 4 .75 
112 151 3 . 36 
113 152 3 . 10 
114 153 2 . 96 
115 154 17 . 16 
116 1551 15 .72 
117 156 14 .61 
118 157 | 13. 12 
119 158 2.87 

159 3.70 
121 160 10 .35 
TOTAL 440.695 


2 .47 


| 55 86 | 1.35 


23 


81/2 
Total 


1.48 
111. 98 


SCHEDULE 
VILLAGE JAMBHLI, TQ .PAITHAN , DIST. 

AURANGABAD 


58 89 
5990 
60 91 
6192 


106 


Gut | 


Sr. 


H .R . 


Gut 
No. 


No. 


0 .93 
0 .92 
0 .81 
9 . 36 
4 .06 
2 .86 
2 . 89 
10 .26 
0 . 17 
0 .17 
0 .24 
0 . 56 
0 .22 
1.88 
1. 98 


109 


1.66 


16 


39 


1. 10 


40 


1.40 
1.79 


41 


66 


1.21 


20 
21 


2 .62 
0 .04 


H .R . 
No. 
1 18 1.66 

19 1.55 
3 20 1.79 
| 4 | 211 .87 
5 22 2.65 

23 5 .82 
29 1.32 
30 1.80 
31 2.87 
32 1.49 

0 .02 
12 
13 35 5.36 

36 / 8.87 
15 38 1.62 


68 


42 
43 
44 
45 
46 
47 


69 
70 
71 


1. 03 


2 .68 


48 


11 


101 
102 
103 
104 
105 
106107 


33 
34 


1.86 
3.29 
1. 13 
3 .29 
2.20 
5 .43 
6 .22 
6 .38 
0 .99 


105 


120 


1.55 


49 
50 
51 


27 


73 
74 
76 


1. 78 
4.33 
0.21 


6 .00 


28 


14 


52 


30 


| 


53 


३५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ एप्रिल २०१६ : चैत्र २५ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


SCHEDULE 
VILLAGE NILAJGAON , 

TQ .PAITHAN , 
DIST. AURANGABAD 


Sr. 


No . 


42 


85 


2 


44 


46 


Sr. Gut H .R . 
No. No. 
29 2. 56 

0 .05 

1. 39 
4 32 1.52 
5 42 1.59 
6 44 0.30 | 
7 45 2.24 

8 | 46 | 151 

9 47 2.04 
| 10 48 2.30 


6 


48 


49 


52 


95 


49 


6.41 


96 


12 50 
1351 


15.56 
11.40 


56 


57 


| 


52 


98 
100 


58 


6 .89 
4 .90 
4 .67 
4 .57 


57 


92 


3.43 


SCHEDULE 
VILLAGE MEHARBAN NAIKE TANDA, TQ .PAITHAN , 

DIST. AURANGABAD 
Gut H .R . 

Gut H . R . 
No . 

No. No. 
34P. 3. 19 

1. 24 
36 4 .94 

86 | 

0.79 
37 3.42 

87 2.28 
38 0.02 

88 1.29 
39 6 . 17 

89 0 .68 
40 4 .41 

47 90 0 .99 
41 4 .39 

91 2.61 
51 6 . 94 

92 1. 56 
52 7.37 

50 93 

5 .01 
10 53 8.73 

51 94 6 .24 
11 54 3 .12 

3. 98 
55 0 .02 

2 .90 
4 .94 

97 

7 .78 
0 .64 

5 .99 
0 .49 

1. 36 
16 59 0 .03 

101 5 .85 
17 60 | 1.01 

58 102 2.06 
18 61 0 .43 

59 103 1.53 
62 | 0 .49 

60 104 3.82 
63 1.17 

61 | 

105 0 .03 
64 1.48 

62 106 4 .28 
65 2 .61 

63 107 2.55 
66 2.32 

108 6 .73 
67 1. 15 

109 5 .71 
68 0 .02 

110 3.48 
69 0 .66 

67 111 3 .49 
27 

68 113 4 .51 
28 71 2.61 

114 6 .09 
72 3 .04 

70 115 4 .00 
2.85 

116 4 . 12 
74 0 .04 

117 4 .85 
32 75 3 .66 

73 118 4 .02 
33 76 1.48 

74 120 
77 | 0 .02 

75 121 
35 78 1.46 

76 122 4 .78 
36 79 1.07 

77 123P . 5 .24 
80 1.21 

78 124 5 .68 
81 1.76 

79 125 1.33 
39 82 4 .97 

80 126 1.84 
83 2.22 

81127 P . 6 .05 
84 0.02 | TOTAL 241. 58 


| 19 


93 


8.33 


19 
20 


TOTAL 


81.66 


22 


64 | 


Sub Divisional officer / land 
Acquisition officer Paithan - Phulambri, 

H . Q .Aurangabad 


65 | 


66 


/ 


26 


70 


4 .39 


69 


111 


73 


71 | 


31 


72 


1.59 


2 . 29 


37 


40 


३५५ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र १४ एप्रिल २०१६ : चैत्र २५ , शके १९३८ 
पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झाली आहे . 

सोमवार , दिनांक ११ एप्रिल २०१६ : चैत्र २२ , शके १९३८ 


११ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
पहा :- १) राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र मुंबई यांचे 
पत्र क्र . रानिआ/ २०१५/ जिपपसनि /पक्र - ४३/ का .०७ दिनांक 
१४/ १२/ २०१५ 

२ ) निवडणूक निर्णय अधिकारी जिल्हा परिषद पोट निवडणूक 
०३ उमापूर ता . गेवराई जि .बीड यांचे निकाल पत्र क्र .२०१५ / 
जिपपोनि / प्र.प./ कावि दिनांक ०९ /०२/ २०१६ 


९ ( २) आणि जिल्हा परिषद निवडणूक नियम १९६२ चे नियम 
६६ ( ३ ) च्या अनुषंगाने प्राप्त अधिकारानुसार मी , नवलकिशोर 
राम जिल्हाधिकारी बीड या प्रगटनाद्वारे जाहीर करतो की , 
संबधीत निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी दाखल केलेल्या 
विवरण पत्रानुसार बीड जिल्हा परिषदच्या गट क्र . ०३ उमापुर 
ता . गेवराई जि .बीड मधील उमेदवार यांना मा . उच्च न्यायालय 
खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या आदेशानुसार खालील उमेदवार 
त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या गटातून सदस्य म्हणून 
निवडून आल्या आहेत . 


अधिसुचना : 
क्र . २०१६ /जिपपस/ पोट 

कावि / : 

प / : - महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ चे कलम 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या उमेदवारांचे नांव 


गट क्र . व गटाचे नांव 


उमेदवाराचा पत्ता 


श्रीमती देशमुख शोभाबाई रावसाहेब 


| ०३ उमापुर जिल्हा परिषद | 

गट ता . जि .बीड 


मु. पो .उमापुर ता . गेवराई 

जि .बीड 


( नवलकिशोर राम ) 
जिल्हाधिकारी , बीड 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


